RNINo.MAHBIL / 2012 /72704 
www . dgps.maharashtra. gov.in 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - अ - नाशिक विभागीय पुरवणी 


वर्ष - ६, अंक - ८ ] 


गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २८ ते ऑक्टोबर ४, २०१७ / आश्विन ६ - १२ , शके १९३९ 


[ पृष्ठे २ 


प्राधिकृत प्रकाशन 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक नपाप्र/ कक्ष-५ ( ३ )/ कावि - ९९४/ २०१७. - ज्याअर्थी, मा . राज्य निवडणूक आयोगाचे आदेश क्रमांक रानिआ/ नप - २०१६/प्र . क्र . ५३ / 
का -०६, दिनांक २१ एप्रिल २०१७ अन्वये जाहीर झालेल्या नंदुरबार जिल्ह्यातील नंदुरबार नगरपरिषदेच्या पोट -निवडणुकीबाबत सहायक निवडणूक 
निर्णय अधिकारी, नंदुरबार नगरपरिषद, पोट-निवडणूक यांनी पत्र क्रमांक नंनप/ आस्था/पोट-निवडणूक/ २०१/ २०१७ , दिनांक १९ मे २०१७ अन्वये 
सदरच्या जागेसाठी एकच अर्ज प्राप्त झाल्याने दिनांक १८ मे २०१७ रोजी श्री . हरिष मंगा चौधरी यांना बिनविरोध निवडून आल्याचे घोषित केले 
असल्याचे कळविलेले आहे ; 

ज्याअर्थी, मा. राज्य निवडणूक आयोगाचे आदेश क्रमांक रानिआ/ नप - २०१५/प्र. क्र. १०/ का- ६, दिनांक १० ऑगस्ट २०१७ अन्वये नगरपरिषद / 
नगरपंचायतींच्या सार्वत्रिक / पोट-निवडणुकांमध्ये निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारांनी निवडणुकीत केलेल्या खर्चाचे तपशीलवार हिशोब शपथपत्रासह 
विहित रीतीने निवडणूक निकाल जाहीर झाल्यापासून ३० दिवसांच्या आत सादर करणे आवश्यक आहे. त्यानुसार श्री. हरिष मंगा चौधरी यांना दिनांक 
१८ मे २०१७ रोजी बिनविरोध निवडून आल्याचे घोषित केल्यामुळे त्यांनी दिनांक १७ जून २०१७ पावेतो निवडणूक खर्चाचा तपशील सादर करणे 
अपेक्षित / अनिवार्य होते . तथापि , मुख्याधिकारी, नंदुरबार नगरपरिषद यांचे पत्र क्रमांक नंनप / आस्था/प्रशासन / ३०९७ / १७ , दिनांक १९ जुलै २०१७ 
अन्वये श्री . हरिष मंगा चौधरी यांनी विहित मुदतीत खर्च सादर न करता नगरपालिका कार्यालयात दिनांक १७ जुलै २०१७ रोजी निवडणुकीचा खर्च 
सादर केला आहे ; 


ज्याअर्थी, विहित मुदतीत व विहित नमुन्यात खर्च सादर न केल्यास अशा उमेदवारांना महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी 
अधिनियम , १९६५ चे कलम १६, पोट -कलम ( १- ड ) नुसार सदस्य म्हणून राहण्यास अपात्र ठरत असल्याबाबत तरतूद आहे. तसेच महाराष्ट्र शासन 
राजपत्र, क्रमांक रानिआ/ नप -२०१५/ प्र. क्र . १० / का - ६, दिनांक १० ऑगस्ट २०१७ अन्वये सदस्य म्हणून निवडणुकीस उभे राहण्यास ३ वर्षांसाठी 
अनर्ह ठरविण्याची तरतूद आहे ; 

ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन राजपत्र, क्रमांक रानिआ/ नप -२०१५/ प्र. क्र . १०/ का - ६, दिनांक १० ऑगस्ट २०१७ मधील परिशिष्ट -२ मध्ये नमूद 
केल्याप्रमाणे नगरपरिषद / नगरपंचायतींकरिता सदरील अधिकार जिल्हाधिकारी यांना आहेत ; 


___ ज्याअर्थी, मुख्याधिकारी, नंदुरबार नगरपरिषद यांनी पत्र क्रमांक नंनप/ आस्था/ प्रशासन/३६९८ /१७, दिनांक २९ ऑगस्ट २०१७ अन्वये सादर 
केलेल्या माहितीनुसार उमेदवारांनी खर्चाचा हिशोब विहित मुदतीत सादर न केल्याने त्यांना वरील नियमाप्रमाणे, सदस्य म्हणून राहण्यास किंवा सदस्य 
म्हणून निवडणुकीस उभे राहण्यास ३ वर्षांसाठी अनर्ह का ठरविण्यात येऊ नये ? अशा आशयाची नोटिस क्रमांक २०१७/ नपाप्र/कक्ष ५ (३)/ कावि/९३८ , 
दिनांक २३ ऑगस्ट २०१७ देऊन त्यांचेकडून दिनांक ४ सप्टेंबर २०१७ रोजी सुनावणीचे वेळेस तोंडी युक्तिवाद व लेखी खुलासा मागविण्यात आला 


होता . 


( वि ) एच - ४८९ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - अ - नाशिक विभागीय पुरवणी, सप्टेंबर २८ ते ऑक्टोबर ४ , २०१७ / आश्विन ६ - १२ , शके १९३९ 


उक्त नोटिशीच्या अनुषंगाने खालीलप्रमाणे उमेदवारांनी तोंडी युक्तिवाद करून लेखी खुलासा सादर केला आहे. 

परिशिष्ट 
अ. क्र . नगरपालिकेचे नाव उमेदवाराचे नाव उमेदवाराने दिलेला खुलासा 

पुराव्यादाखल सादर 
केलेली कागदपत्रे 


५ 


नंदुरबार श्री . हरिष मंगा चौधरी वैद्यकीय उपचार चालू असल्याने डॉक्टर यांचेकडून सर्टिफिकेट 

हिशोब मुदतीत सादर करता सोबत सादर केलेली आहेत . 

आला नाही. 
ज्याअर्थी, खुलाशामध्ये उमेदवाराने वैद्यकीय कारणास्तव सादर केलेले दस्ताऐवजाचेनिरीक्षण केले असता सदरचा खुलासा संयुक्तिक वाटत 
नाही. तसेच वैद्यकीय कारणास्तव निवडणूक खर्च सादर करणेस विलंब झाला हे कारण ग्राह्य धरण्याबाबत कोणत्याही प्रकारचेनिर्देश नाहीत. त्यामुळे 
सदर उमेदवार महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ चे कलम १६, पोट -कलम ( १- ड ) नुसार सदस्य म्हणून 
राहण्यास अपात्र ठरत असल्याबाबत तरतूद आहे. तसेच महाराष्ट्र शासन राजपत्र क्रमांक रानिआ / नप - २०१५/ प्र. क्र . १० / का - ६, दिनांक १० ऑगस्ट 
२०१७ अन्वये सदस्य म्हणून निवडणुकीस उभे राहण्यास ३ वर्षांसाठी अनर्ह ठरविण्याची तरतूद आहे ; 

त्याअर्थी, महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ चे कलम १६ , पोट- कलम (१-ड ) व महाराष्ट्र शासन 
राजपत्र, क्रमांक रानिआ/ नप - २०१५ / प्र. क्र . १० / का - ६, दिनांक १० ऑगस्ट २०१७ नुसार प्राप्त अधिकारान्वये मी , डॉ . मल्लिनाथ कलशेट्टी , 
जिल्हाधिकारी, नंदुरबार या आदेशाद्वारे श्री . हरिष मंगा चौधरी यांना प्रस्तुत आदेशाचेदिनांकापासून पुढील तीन वर्षांच्या कालावधीकरिता नगरपरिषद 
सदस्य होण्यासाठी व निवडणूक लढविण्यास अनर्ह घोषित करीत आहे . 

डॉ . मल्लिनाथ कलशेट्टी, 

जिल्हाधिकारी, नंदुरबार . 
नंदुरबार , २२ सप्टेंबर २०१७. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI MANOJ MANOHAR VAIDYA , 
PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006 AND PUBLISHED AT YERAWADA PRISON PRESS, 
PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006 . EDITOR : SHRI MANOJ MANOHAR VAIDYA . 


